महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः रामाआ-१६१५/प्र.क्र.ई६०/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १० मे, २०१८ 


संदर्भ :- १) सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र.रामाआ-१६१५/प्र.क्र.६०/का.१४, दि.१०.४.२०१७ 
२) सा.प्र.वि. शासन आदेडा क्र.ससप-१११४/प्र.क्र.१०५/का.१४, दि.९.५.२०१७ 
३) सा.प्र.वि. शासन STAT क्र.रामाआ-१६१५/प्र.क्र.६०/का.१४, दि.३.४.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भ क्र.३ येथील शासन आदेशातील परिच्छेद क्र.२ येथे नमूद केलेला मजकूर वगळण्यात येत असून 
त्याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे. 

“श्री.सु.सा.चौधरी, उप सचिव, यांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन आदेशान्वये सह सचिव पदावर तदर्थ 
पदोन्नती देण्यात येऊन त्यांना राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक कार्यालयात प्रपत्र बढती देण्यात आली 
होती. आता या आदेशान्वये श्री.सु.सा.चौधरी, सह सचिव यांच्या महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ 
नाशिक कार्यालयातील सचिव पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.१.३.२०१८ पासून दि.२८.२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे.” 

३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०५१०१२४६२५२२०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने See inn a 
Gajanan क, 


hi 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f91 80a8 
021798a5c1ed41ada8a72725a47b4f0, 


b1 1biccbdi ०230: 
Bhimrao Gurav ६५ 


cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2018.05.10 15:18:07 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


ळं 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अ.मु.स. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक, नाशिक-२ 
सह/उप सचिव (कार्या.६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सह/उप सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
श्री.सु.सा.चौधरी, सह सचिव, राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक 
निवड नस्ती कार्या.१४. 


mM SF 0८ ww A 


~~ so De YS sS *व्लाकीनी ee ee 


wen 


